राजकमार टटचा 
> ठु 


सुवर्णरथ 


डेमियन हार्वे 


डेमियन हार्वे 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


या पुस्तकातले काही पात्र काल्पनिक आहे. 
पण त्याचा विषय इतिहासातील वास्तविक 
घटनांवर आधारित आहे. १३३३ इसवीसन 
पूर्वमध्ये तूतनखामुन नावाचा एक तरुण 
मुलगा मिस्रचा राजा झाला. तो तेव्हा 
जवळपास ८ वर्षाचा होता जेव्हा तो राजा झाला 
आणि त्याने जवळजवळ १० वर्षे राज्य केले. 
आपल्यात्रा त्याच्या जीवनाबद्दल फार कमी 
माहित आहे. पण त्याने आपला अधिकतर 
काळ काहिराजवळ असणारया एका महालात 
काढला. मग १८व्या वर्षी त्याचा मृत्यू झाला. 
आम्हांला तूतनखामुनच्या बाबत १९२२ मध्ये 
समजले.जेव्हा त्याच्या कबरीचा शोध लागला. 
हावर्ड कार्टर नावाच्या एका ब्रिटिश 
शोधकर्त्याला तूतनखामुनच्या मकबरामध्ये 
सिंहासन आणि एका सुवर्णरथासहित इतर 
खजिना मिळाला. 


र; 
र 


जेव्हा तूतनखामुन आठ वर्षाचा होता तेव्हा त्याच्या 
वडिलांनी फिरोन यांनी एक सोन्याचा रथ भेट दिला. 


“हा पूर्ण मिसरमध्ये सगळ्यात उत्तम रथ “हा राजासाठी योग्य रथ आहे,” 
आहे, प्रिंस टुट," शाही वज़ीर म्हणाले. फिरौन म्हणाला. 


“तो मी आत्ता चालवू शकतो का?” प्रिंस टुटने विचारले. 


“नाहीं!" वज़ीर म्हणाले. “तो तुझा अभ्यास झाल्यावर 
चालवू शकतो.” 


"वजीर अगदी बरोबर बोलत आहे.” फिरोन 
म्हणाले. 


"तुला अजून खूप काही शिकायचे आहे, कारण 
एक दिवस तू मिस्रचा फिरोन म्हणजे राजा 
होशील.” 


राजकुमार टुटने रोज खूप मेहनत केली. त्याने 
आपला धडा मन लावून वाचला. पण तो रोज 
दिवस संपण्याची वाट बघत असे. 


तेव्हा तो आपल्या रथातून चक्कर मारत 
असे. 


रोज रात्री तो आपल्या सोनेरी रथातून 
शक्य होईल तितक्‍या वेगाने महालाच्या 
चारी बाजूला फिरत असे. 


न्न 
कशा. श्‌ 


3 अ. क * २.-, 
क्त << «> 
व जाड्या ४८. ५ 
:०५२०४००५७७-२*-> 
| 


एक दिवस राजपुत्र टुटच्या महालाच्या 
बाहेर आवाज ऐकू आला. 


तो खिड़कीकडे पळाला. त्याने रस्त्याच्या 
बाजूला गर्दी बघितली. 


बाहेर काय झाले आहे हे बघण्यासाठी 
टुटला आपल्या पंज्यावर उभे राहावे लागले. 


तीन सैनिक आपआपल्या रथांत बसून 


ते वेगाने धावत होते. त्यांनी एकमेकां 
बरोबर शर्यत लावली होती. 


व्यय च. >> 


बम कु >> रि फु 
“०८६549 


- 


ट॒टला ते दृश्य खूप रोमांचक वाटले! 


> 


राजपुत्र टुटला पण त्या सर्वश्रेष्ठ 
सैनिकांबरोबर शर्यत लावायची इच्छा होती. 
पण राजपुत्र टुटला महालाच्या बागेच्या 
बाहेर प्रवास करण्याची परवानगी नव्हती. 


“ते एका तरुण राजपुत्रासाठी खूप 
धोकादायक आहे,” वजीर म्हणाले. 


९२ 


।्े 
मग तो आपला रथ शोधण्यासाठी आपल्या 


खोलीतन निघन तबेल्यात जात असे. 


"१ 


राजपुत्र टुट अंधार होण्याची वाट बघत असे. 


जेव्हा तो तबेल्यात पोहचला, तेव्हा राजपुत्र 
टुटला आपला रथ तयार असलेला दिसला. 


त्याने हळुच गुपचूप पद्धतीने घोडा बाहेर 
काढला, ज्यामुळे कोणीही तो आवाज ऐकणार 


नाही. 


जेव्हा तो बागेत गेला, तेव्हा टुट हे बघून चकित मग त्याला शक्य होईल तेवढ्या लवकर 
झाला की महालाचे दार उघडे होते. महालाकडे न बघता तो महालाच्या बाहेर 
शहरात गेला. 


सैनिकांच्या गुप्त शर्यतीसाठी राजपुत्र 
टुट एकदम ठीक वेळेवर पोहचला. 


“माझ्यासाठी थांबा!” तो ओरडला. 


सैनिकांनी राजपुत्र टुटला ओळखले नाही. 
र “तू फक्त एक मुलगा आहे,” ते हसले. 
डड “तू आम्हांला कधी हरवू शकणार नाही.” 


पण महालातल्या बागेत चारी बाजूला रथ 
पळवल्यानंतर, राजपुत्र टुटला एका मोठ्या 
रस्त्यावर रथ पळवणे खूप सोप्पे वाटले. 


त्याने लवकरच त्या सैनिकांना खूप मागे 
टाकले. 


राजपुत्र टुटने सगळ्यात आधी शर्यत संपवत्री. 
मग तो रात्रीच्या अंधारात गायब झाला आणि 
मग कोणालाही कळले नाही की तो युवक चालक 
कोण होता. 


॥ ७.७८ 3.121:27”/*१० १७१२: $ >) | 


४3 1./ “1... 


लोक अनेक वर्षे त्या अद्‌भुत 
सुवर्णरथाच्या बाबत गप्पा मारत असत 
जो एका रात्री प्रकट झाला होता. 


शेकडो वर्षानंतर, हावर्ड कार्टर नावाच्या एका 
संशोधकाने राजाच्या महालात लपलेली 
राजपुत्र टुटची कबर शोधली. 


मकबरा खूपसाऱ्या अद्‌भुत 
खजिन्याने भरलत्लरेला होता, ज्यात 
राजपुत्र टुटचा सुवर्णरथ होता. 


॥ भ्श 


